केंद्र सरकार पुरस्कृत स्वदेश दर्शन 2.0 
सुकाणू समितीची (State Steering 
Committee) स्थापना 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/प्र.क्र.५७७/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ : शासन परिपत्रक, क्र.टिडीसी २०१९/०३/२२४/पर्यटन, दि.०२/०४/२०१९ 


प्रस्तावना :- देशांतर्गत पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सन २०१५ मध्ये स्वदेडा दर्शन 
योजना सुरु करण्यात आली असून या योजनेंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या १०० टक्के अनुदान केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त होते. 


१. प्रस्तुत योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत :- 


१) स्थानिक पातळीवरील आर्थिक स्तर पर्यटनाच्या माध्यमातून उंचावणे. 

२) स्थानिकांना रोजगार व स्वयं रोजगार उपलब्ध करुन देणे. 

३) पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक लोकांची कौशल्य वृध्दी करणे. 

४) पर्यटन उद्योगामध्ये खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढविणे. 

५) स्थानिक संस्कृती व नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन करणे. 
२. स्वदेश दर्शन २.० या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
राज्यस्तरावर सुकाणू समिती (State Steering Committee) स्थापन करण्याचे परि.७.२.१ 
नुसार सूचित करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय :- स्वदेश दर्शन २.० या योजनेंतर्गत राज्य सुकाणू समितीचे (State Steering 
Committee) गठन खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


१) मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२) अतिरिक्त मुख्य सचिव, सा.बां.वि. सदस्य 
३) प्रधान सचिव / सचिव (पर्यटन) सदस्य 
४) प्रधान सचिव, नगर विकास सदस्य 


(शहरी भागातील प्रकल्पांसाठी) 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/प्र.क्र.५७७/पर्यटन 


५) प्रधान सचिव, ग्राम विकास सदस्य 
(ग्रामीण भागातील प्रकल्पांसाठी) 

६) केंद्र शासनाच्या पर्यटन विभागाचा प्रतिनिधी सदस्य 

पर्यटन उद्योगातील दोन प्रतिनिधी 

७) श्री. क्र्षीकेशा नंदा यादव, सदस्य 
पर्यटन उद्योगातील प्रतिनीधी 

८) श्री. रघोजी राजे डाहाजी राजे आंग्रे सदस्य 


सदस्य - रायगड संवर्धन समिती 


९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ सदस्य सचिव 
(स्टेट FST डायरेक्टर) 
स्वदेश २.० च्या मार्गदर्शक तत्वांच्या परि ७.३ नुसार व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळ यांची “स्टेट मिशन डायरेक्टर' म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
“स्टेट मिडान डायरेक्टर' हे नॅशनल fe डायरेक्टोरेट सोबत प्रकल्पाच्या विविध बाबींबाबत 
समन्वय साधतील तसेच ते या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत राहतील. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१११५१५०८०८९३२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SANJAY NAMDEO 
JADHAV 


(संजय जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
3. महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा) मुंबई 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. मंत्री (पर्यटन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/प्र.क्र.५७७/पर्यटन 


८. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक. 

१०.अवर सचिव / मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, मुंबई, 

१४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई . 
१५. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


